राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली 
गोवर्धन गोवंठा सेवा केंद्र ही योजना रद्द 


करुन, नवीन सुधारीत योजनेस मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- पविआ -१०१८/प्र.क्र.३२/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० जून, २०१९ 


वाचा:- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पविआ -१०१७/प्र.क्र.३२/पदुम-३ 
दिनांक ८.३.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र“ या नवीन सुधारीत योजनेस वाचा - 
येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. वाचा येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये 
अ.क्र. २९ ते ३५ येथे सातारा जिल्हयातील आणि अ.क्र. ३६ ते ३८ येथे सांगली जिल्हयातील 
महसूली उपविभाग दर्शविण्यात आलेले आहेत. 
३. सदर परिशिष्टातील अ.क्र. २९ ते ३८ येथील सर्व स्तंभातील नोंदी वगळण्यात येत असून, 
त्या ऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारीत नोंदी समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. महसूली | जिल्हा | अ. महसुली उपविभागाचे नांव योजनेमध्ये 
विभाग क्र निवडीसाठी 
पात्र 
उपविभागांची 
जिल्ह्यानिहाय 
संख्या 
हि २ ३ ca षु ६ 
२९ | पुणे ।सातारा [eae उपविभागीय अधिकारी, सातारा ६ 
३० 2 | उपविभागीय अधिकारी, फलटण, 
३१ ३ । उपविभागीय अधिकारी, कोरेगांव, 
३२ ४ | उपविभागीय अधिकारी, पाटण 
३३ ५ | उपविभागीय अधिकारी, माण- खटाव 
३४ ६ | उपविभागीय अधिकारी, कराड 
३५ सांगली a उपविभागीय अधिकारी, वाळवा, ४ 
३६ २ | उपविभागीय अधिकारी,जत 
३७ ३ | उपविभागीय अधिकारी, विटा 
३८ ४ | उपविभागीय अधिकारी, कडेगांव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पविआ -१०१८/प्र.क्र.३२/पदुम-३ 


४. तसेच वाचा - येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये अ.क्र. ६७ व ६८ येथे गोंदिया जिल्ह्यातील महसूली उपविभाग दर्शविण्यात 
आलेले आहेत. त्यामधील उपविभागीय अधिकारी, अहेरी ऐवजी उपविभागीय अधिकारी, देवरी 
असे वाचावे. 

च. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०६१२११५२१३६८०१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 

IN: c= rashtri 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e6 
98: 


528450 ICode=400032, MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=e 1 feea1 76a 1 e6a273c574bb6f1a 1 edb58bf874241 18bccd6ee 


07340581733b70, ou=AGRICULTURE AND ADF, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VUJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2019.06.12 11:37:57 +05'30° 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. आयुक्त Wa, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे- ०७ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 

९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, 

१०.सर्व जिल्हा पद्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


